आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 
विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काळानुरुप 
काही बदल करुन नवीन तरतुदींचा 
समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः स्थाविका-०५२२/प्र.क्र. ६२ (2) /का.१४८२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ जुन, २०२२ 


वाचा :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६१६/ प्र.क्र. ९६ /का.१४८२, 
दि. १२ जुले, २०१६ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका -०५१६/प्र.क्र.9९/का.१४८२, 
दि. ३ ऑगस्ट, २०२० 


प्रस्तावना :- 


आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत, संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णय, क्रमांक-स्थाविका- 
०६१६/ प्र.क्र.९६/का.१४८२ दि.१२ जुले, २०१६ अन्वये सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच त्यामध्ये असलेल्या विविध तरतूदींमध्ये काळानुरुप्व आवश्‍यकतेनुसार वेळोवळी सुधारणा करण्यात 
आलेल्या आहेत. आता सदर विद्यमान तरतूदींपैकी आणखी काही तरतूदींमध्ये काळानुरुप काही बदल करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या मा. मंत्रीमंडळ उपसमितीसमोर 
दि. १९.०५.२०२२ रोजी सादर केला असता, त्यास मा. मंत्रीमडळ उपसमितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार दि. १२ जुले, 
२०१६ च्या शासन निर्णयांतील काही विद्यमान तरतूदींमध्ये बदल करुन तसेच काही नवीन तरतुदींचा Garda 
करुन पुढीलप्रमाणे शासन पूरकपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन पुूरकपत्र:- 


आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/ 
प्र.क्र.९६/का. १४८२, दि. दि. १२ जुले, २०१६ अन्वये निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहेत. 


३.१७ कमाल आर्थिक मर्यादा :- आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुज्ञेय निधीमध्ये झालेली वाढ, 
तसेच सर्व संसाधनांच्या किंमतीमध्ये झाळेळी वाढ विचारात घेऊन परिच्छेद क्र. 3.29, ३.२३, ३.२७, ३.२८, 
३.२९, ३.३०, ३.३१, ३.३३, ३.३४, ३.३५, ३.३६, ३.३७ व ३.४१.३ मध्ये विर्निदीष्टपणे नमूद केलेल्या बाबी 
वगळता या कार्यक्रमांतर्गत एका कामासाठी असलेली रु. २५.०० लक्ष एवढी कमाल आर्थिक मर्यादा वाढवून 
रु. ५०.०० लक्ष एवढी करण्यात येत आहे. त्यानुसार, यापुढे एका कामास कमाल रु. ५०.०० लक्षच्या मर्यादेत 
प्रशासकीय मान्यता देता येईल. 


३.३५ शिक्षण क्षेत्र यामध्ये ३.३५.३ नंतर ३.३५.४ व ३.३५.५ पुढीलप्रमाणे अंतर्भूत करण्यात येत आहे:- 

३.३५.४:- आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत शासकीय /स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासन 
अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालय / आश्रमशाळा यामध्ये डेस्कबेंच, वॉटर प्युरीफायर, वॉटर कुलर तसेच 
अन्य अध्यापन साहित्य पुरविणे या बाबी अनुज्ञेय राहतील. याशिवाय, विधीमंडळ सदस्यांच्या 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः स्थाविका-०५२२/प्र.क्र. ६२ (२) /का.१४८२ 


२. 


मतदारसंघातील मोठ्या शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या/झासकीय अनुदानित शाळा/ 
महाविद्यालयांमध्ये स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्रांसाठी आवश्‍यक पुस्तके, कपाटे व टेबल खुर्च्या खरेदी करणे 
अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. या सर्व बाबीं किंवा कोणत्याही एका बाबीसाठी प्रति आमदार प्रति वर्ष रु. १०.०० 
लक्षच्या मर्यादेत निधी देणे अनुज्ञेय राहील. 


३.३५.५:- आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण व नागरी भागातील अंगणवाडीचे बांधकाम 
महिला व बाल विकास विभागाच्या निकषानुसार अनुज्ञेय राहील. 


याशिवाय संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि.१२ जुले, २०१६ च्या मार्गदर्शक सुचनांतील प्रकरण ३ अंतर्गत परि. 


३.४० नंतर पुढील तरतुदींचा नव्याने समावेडा करण्यात येत आहे. 


३.४१ :- ग्रामीण भागातील जनतेसाठी उपयुक्त कामे :- 


३.४१.१:- ग्रामीण भागातील जनतेसाठी शुध्द पेयजलाची व्यवस्था होण्याच्या दृष्टीने ग्राम पंचायत स्तरावर 
जलशुध्दीकरण सयंत्रे (130 Plant) उभारणे हे काम अनुज्ञेय राहील. 


३.४१.२ :- ग्राम पंचायत आणि तलाठी कार्यालयांमध्ये वॉटर प्युरीफायर व वॉटर कुलर बसविणे यासाठी 
निधी देणे अनुज्ञेय राहील. 


३.४१.३:- ग्राम पंचायतींना शवपेटी पुरविण्यासाठी प्रति आमदार प्रतिवर्ष रु. १०.०० लक्षच्या कमाल 
आर्थिक मर्यादेत निधी देणे अनुज्ञेय राहील. 


सदर झासन पूरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६२३१७२२४५९८१६ असा आहे. हे शासन पूरक पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJEEV 


HARISHCHANDRA DHUR 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत अग्रेषित, 


१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा.मंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा.राज्यमंत्री (स्वी यांचे खाजगी सचिव, 
६) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा / मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद 
७ मा. विधानसभा / मा. विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 
८) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
९) मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(सर्व) 
qo) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) विभागीय आयुक्त, (सवी, 
१२) जिल्हाधिकारी, (सवी, 
१३) नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः स्थाविका-०५२२/प्र.क्र. ६२ (२) /का.१४८२ 


१४) सर्व उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, 

१५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

१७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

१८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

१९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

20) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

29) सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

२२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२३) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

२४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

२५) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

२६) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 

२७ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 

२८) नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२१ (५ प्रती), 

२९) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

30) निवड नस्ती/का-१४८२, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


